सन २०२२-२३ करीता जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजना तयार करणेबाबत 
मार्गदर्शक तत्वे व कालबध्द कार्यक्रम... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का-६ 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर,२०२१. 


वाचा :- 
१) आ.वि.वि, शासन निर्णय क्रमांकः टिएसपी २००८/प्र.क्र.६/का-६, दि.१६ डिसेंबर, २००९. 
२) आ.वि.वि, शासन निर्णय क्रमांकः टिएसपी-२०१७/प्र.क्र.२१९/का.६,दि. २५ ऑक्टोबर,२०१८. 
3) आ.वि.वि, शासन निर्णय क्रमांकः टिएसपी-२०२०/प्र.क्र.9९/का-०६, दि. २० जानेवारी, २०२१. 
8) नियोजन विभाग, पत्र -क्र.डिएपी १०२१/प्र.क्र.१६४/का-१४८१, दि. ११ नोव्हेंबर, २०२१. 
परिपत्रक :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक १६ डिसेंबर, २००९ च्या संदर्भाधिन शासन 
निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना मंजूर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
नियोजन समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा आराखडा तयार करण्याची 
जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी यांची असुन त्यांच्या 
नियंत्रणाखाली संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांची आहे. तसेच 
वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आर्थिक वर्ष सन २०१७-१८ पासून 
योजनांतर्गत व योजनेतर खर्चाचे एकत्रिकरण करणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून या अन्वये 
अर्थसंकल्पीय खर्चाचे यापुढे “अनिवार्य खर्च” व “कार्यक्रमांवरील खर्च" आणि “महसूली”व “इतर 
(भांडवली व क्रण) खर्च” याप्रमाणे वर्गीकरण दर्शविण्यात आळे आहे. तसेच सदर शासन 
निर्णयानुसार सन २०१७-१८ पासून आदिवासी उपयोजनेस (1॥1॥0७। Sub-plan) आदिवासी घटक 
कार्यक्रम (Tribal Component Schemes) असे संबोधण्यात येत आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष सन 
२०२२-२३ करीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


२. आदिवासी घटक कार्यक्रम हा राज्याच्या वार्षिक योजनेचा एक भाग असून वार्षिक 
आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करणे हे वार्षिक राज्य कार्यक्रमाशी पूरक आहे. सन २०२२-२३ 
च्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाचे yey आराखडे संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी 
जिल्हाधिकाडी यांच्याशी समन्वय साधून तयार करावेत व जिल्हा आराखडे जिल्हा नियोजन 
समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करावेत. तद्नंतर मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैठकीसाठी सादर करण्यात यावेत. याकरीता परिशिष्ट “ई” मध्ये 
नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


३. 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना आराखडा तयार करीत असताना खालील मार्गदर्शक 
सुचना व तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे :- 


१ आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय दि.२५.१०.२०१८ अन्वये मागासवर्गीय कल्याण 


२ 


३ 


8 


— 


— 


— 


या विशेष क्षेत्रांतर्गत असलेल्या आस्थापना/ बांधिल स्वरुपाच्या जिल्हास्तरीय योजना 
राज्यस्तर योजनांमध्ये वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत नियोजन/वित्त विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या एकूण वार्षिक 
नियतव्ययापैकी आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापना विषयक (वेतन व कार्यालयीन 
बाबी ) तसेच बांधील स्वरुपाच्या (साधन सामुग्री, आहार, शैक्षणिक दायित्व) खर्चाच्या 
योजनांकरीता आवश्‍यक नियतव्यय वजा करून उर्वरीत इतर विकासात्मक योजनांकरिता 
शिल्लक राहणाऱ्या नियतव्ययामधून राज्यस्तर व जिल्हास्तर उपयोजनांकरिता नियतव्यय 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे राज्य वार्षिक योजनेचे आकारमान अद्याप 
निश्चित झालेळे नसल्यामुळे आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता चालु वर्षाकरीता 
कळविण्यात आलेला आधारभूत नियतव्यय विचारात घेऊन सद्यस्थितीत “परिशिष्ट-अ” 
प्रमाणे नियतव्यय निश्चित करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना 
आराखडे अंतिम करण्यासाठी मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या 
राज्यस्तरीय बैठकीत सन २०२२-२३ करीता आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी उपलब्ध 
होणारा नियतव्यय/आकारमान लक्षात घेवून प्रस्तावित जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२२-२३ करीता अंतिम आकारमान निश्चित करण्यात येईल. 
तसेच सन २०२२-२३ करीता संबंधित जिल्हा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत अनुसुचित जमातींची 
लोकसंख्या आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (52)/ अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 
(ATSP) , माडा/ मिनीमाडा क्षेत्र (MADA & MINI MADA) विचारात घेऊन सद्यस्थितीत 
सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-ब” व “परिशिष्ट-क” प्रमाणे जिल्हानिहाय व प्रकल्पनिहाय 
कमाल नियतव्यय मर्यादा निश्चित करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रम आराखडा परिशिष्ट-ब मध्ये दिलेल्या कमाल नियतव्ययाच्या मर्यादेत असावा 
तसेच ज्या जिल्ह्यामध्ये एकापेक्षा अधिक प्रकल्प कार्यालये आहेत त्यांचेसाठी प्रकल्पनिहाय 
नियतव्यय वाटप परिशिष्ट-क प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात यावे. 
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी (पेसा) ही योजना सन २०२१-२२ 
पासुन जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आळेली आहे. या अनुषंगाने चालु आर्थिक वर्षाप्रमाणे 
सदर योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात 
आलेला नियतव्यय “परिशिष्ट ड” मध्ये दर्शविण्यात आला असुन त्याप्रमाणे संबंधित 
जिल्ह्यांनी सदर योजनेसाठी जिल्हास्तरावरून नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करतांना परिशिष्ट-इ मधील मार्गदर्शक 
तत्वे तसेच नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन wy येथील दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ 


पृष्ठ 29 पैकी २ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


4 


ne 


६) 


७) 


८ 


— 


रोजीच्या शासन पत्रामधील दिलेल्या सूचनेनुसार एकात्मिक जिल्हा नियोजन, शाश्वत 
विकास ध्येय, व्हिजन डॉक्युमेंट २०३०, लिंग आधारित अर्थसंकल्प व बाल अर्थसंकल्प, 
आकांक्षित जिल्हाकरीताच्या सूचना इ. सर्वसाधारण सूचना विचारात घेण्यात याव्यात. 
नियोजन विभागाने “MP-SIMS” ही सर्वकष योजना माहिती प्रणाली विकसित केली 
असुन सदर प्रणालीचा जिल्हा वार्षिक आदिवासी योजना सन २०२२-२३ तयार करताना 
सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालय/यंत्रणांनी वापर करणे बंधनकारक आहे. तसेच MP-SIMS 
आज्ञावलीमध्ये नोंदविण्यात येणारी माहितीच गृहित धरण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कामे/ योजना राबविताना अशा योजनांचे कार्यक्षेत्र 
आदिवासी क्षेत्रामध्येच असल्याची जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: खात्री करावी. आदिवासी 
क्षेत्राकरिता boost तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजनेमध्ये खर्च करता येणार नाही 
याची काळजी संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच योजना अंमलबजावणी अधिकारी यांनी घ्यावी. 
शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंधारण, ऊर्जा, कौशल्य विकास, रस्तेविकास इत्यादि विकास 
क्षेत्रनिहाय निधीवाटप निश्चित करताना या क्षेत्रातील यापूर्वीचे अपेक्षीत साध्य, फलनिष्पत्ती, 
प्रस्तावित बदल, इ. अनुषंगीक बाबी विचारात घेऊन त्याच्या पुर्ततेसाठी आदिवासी घटक 
कार्यक्रम व सर्वसाधारण क्षेत्र योजना याखाली जिल्ह्यास विविध योजनांतर्गत प्राप्त होऊ 
शकणाऱ्या निधीचे नियोजन एकत्रितपणे विचारात घेऊन करण्यात यावे. तसेच अस्तित्वात 
असलेल्या योजनांमधून करता न येणाऱ्या कामांसाठी नाविन्यपूर्ण किंवा अन्य अबांधील 
स्वरूपातील निधीच्या माध्यमातून “गॅप फंड” म्हणून नियोजन करण्यात यावे. विविध 
स्रोताद्वारे जिल्ह्यास उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे अभिसरण (Convergence) पध्दतीने 
नियोजन करुन फलनिष्पत्ती दायक अंमलबजावणी आराखडा तयार करावा. 

आदिवासी लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने नेमकी गरज लक्षात घेऊन नेमक्या कोणत्या योजना 
घेण्याची आवश्‍यकता आहे हे निश्चित करुन मोठ्या संख्येने अनुसुचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल अज्ञा कामांना सर्व प्रथम प्राधान्य द्यावे व त्यानंतर क्रमाने त्यापेक्षा 
कमी लोकसंख्येला लाभदायी ठरणाऱ्या योजनांना अग्रक्रम द्यावा. 


९) जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययाची विकासक्षेत्र/ 


उपक्षेत्र / योजना/ प्रकल्प निहाय, तालुकावार विगतवारी जिल्हा आदिवासी घटक 
कार्यक्रम / जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांना बैठकीपूर्वी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 


१०सन २०२२-२३ जिल्हा वार्षिक योजनेस राज्यस्तरावर अंतिम स्वरुप देण्यासाठी प्रत्येक 


जिल्हयाची आवश्‍यक असलेली माहिती विहित प्रपत्रामध्ये प्राप्त व्हावी म्हणून विवरणपत्र 
१ ते 3 विवरणपत्रे विहित केळेली आहेत. सदर विवरणपत्रात विहित माहिती शासनास 
सादर करण्यात यावी. 


११)आदिवासी घटक कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रत्येक 


जिल्ह्यासाठी खाळील बाबींचा समावेहा असलेली स्वयंस्पष्ट टिप्पणी राज्यस्तरीय 
बैठकीपुर्वी शासनास सादर करावी. तसेच जिल्हा आराखडा तयार करताना खालील 
बाबींना प्राधान्य देवून नियोजन करण्यात यावे. 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


Xll. 


XIll. 


XIV. 


8. 


आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांकरिता जोडरस्ते नाहीत अशा आश्रम शाळा 
वया करिता जिल्हा आराखडा नियोजनामध्ये केलेली तरतूद. 

बारमाही जोडरस्ते नसलेली आदिवासी बहुल गावे/वाडया /पाडे. सदर गावे 
/वाडया/पाडे बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी केळेली गावनिहाय तरतूद. 
आश्रमशाळांना बारमाही नळ पाणीपुरवठा सोय उपलब्ध नसल्यास बारमाही 
पाणीपुरवठयासाठी शाळानिहाय नियोजन व तरतूद. 

नळपाणीपुरवठा सोय नसलेली आदिवासी गावे, वाडया व पाडे. अशा गावांना नळ 
पाणी पुरवठा करण्यासाठी केलेली तरतूद .( गाव,वाडया/पाडे यांच्या यादीसह) 
आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र येथे आवऱ्यक सुविधा उपलब्ध 
आहेत किंवा कसे, नसल्यास त्याबाबत केलेली तरतूद / उपाययोजना. 

आश्रमशाळांना औषधे उपलब्ध करणे, तसेच विदयार्थ्याची नियमित आरोग्य तपासणी 
करणे, आश्रमशाळांमध्ये ANM सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केलेली तरतूद, अशा 
सेवा मिळत नसल्यास त्याची कारणे व नियोजन. 

विजपुरवठा न झाळेळी आदिवासी बहुल गावे /वाडया /पाडे यांची संख्या व सदर 
गाव/वाडया/पाडे यांना विजपुरवठा करणेसाठी केलेली तरतूद. 

घरगुती वापरांसाठी विज ater न मिळालेली आदिवासी कुटुंबे, तसेच कृषी 
वापराकरिता विज कनेक्ठान न मिळालेले आदिवासी शेतकरी अशा सर्व शेतकरी / 
कुटुंबांना विज जोडणी करणेसाठी केलेले नियोजन व तरतूद. 

वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी खातेदारांच्या जमीन 
सुधारणेसाठी तसेच त्यांना विहीर/पंप/इंजिन /अन्य कृषी औजारे उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी केलेले नियोजन व तरतूद. 

आतापर्यंत आदिवासी जिल्हा वार्षिक उपयोजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेमधुन हाती 
घेण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम व त्याच्या फलनिष्पत्ती बाबत तपशील. 

शासकीय आश्रमशाळा / अनुदानीत आश्रमशाळा/ वसतीगृहे / शालेय शिक्षण 
विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा इ. ची सांख्यिकीय माहिती. 

विशेष केंद्रीय सहाय्य आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (9) अंतर्गत 
राबविण्यात येत असलेल्या/ येणाऱ्या योजनांबाबतची माहिती. 

सन 2020-29 चा प्रत्यक्ष खर्च व सन २०२१-२२ चा अपेक्षित खर्चाचा विहित नमुन्यातील 
तपज्लील. 

याशिवाय काही अतिरिक्त मुद्दयांची आवश्‍यकता भासल्यास त्याबाबतची माहिती. 


सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून अर्थसंकल्पामधील योजनेतर व योजनांतर्गत असे 


खर्चाचे वर्गीकरण रद्द होवून नविन प्रणालीमध्ये महसुली खर्च (मागणी क्र. टी-९), भांडवली खर्च 
(मागणी क्र.टी-१० व कर्जे/त्रण (मागणी क्र.टी-११ असे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. 


यानुसार, जिल्ह्यांनी यापुढे जिल्हा नियतव्यय वाटपाबाबत, खर्चाच्या अहवालाबाबत तसेच इतर 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


प्रकारचे अहवाळ सादर करताना आवश्‍यक ठिकाणी जिल्ह्याच्या खर्चाचे महसुली खर्च, भांडवली 
खर्च व कर्जे/त्रह्ण असे वर्गीकरण सुध्दा दर्शविण्यात यावे. 


५. सर्व संबंधितांना सूचित करण्यात येते की, वर उल्लेखिलेल्या मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन 
जिल्हयांच्या योजनांबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
“मागासवर्गीय कल्याण” या शिर्षाखाली जिल्हा वार्षिक योजना तयार करण्याची व संनियंत्रणाची 
जबाबदारी संबधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांची ues. तर 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत इतर विकास शिर्षाची जिल्हा वार्षिक योजना तयार करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प यांची राहील. जिल्हा आदिवासी उपयोजना समिती /जिल्हा नियोजन समितीने 
संमत केलेल्या जिल्हा योजनेच्या प्रस्तावाच्या १० प्रती आदिवासी विकास विभागाकडे दिनांक २० 
जानेवारी, २०२२ पर्यंत पाठविण्यात याव्यात . 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२४१५३८५५१४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


V | J E S | N G Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c615be5666dcOaf54fcf5038cc 
FATTESING eae 
pseudonym=DDE30B7B971 C12AC5E78F6BE2C672CA11B7A98CE, 
serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E72 
EFAS74CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
VA AV E Date: 2021.12.02 15:19:38 +05'30' 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


१. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 
प्रत, अग्रेषित 


२. मा.राज्यपाळांचे सचिव,राजभवन,मळबार हिल,मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


८. सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सचिव मंत्रालयीन विभाग 

९. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सदस्य सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, बी-२३/ए, साउथ अंबाझरी मार्ग, अंध 
विद्यालयाजवळ, नागपूर 

११.सदस्य सचिव,मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊड, तळमजळला,औरंगाबाद-४३१००१ 

१२.सदस्य सचिव,उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, 
१८,वा मजला, (पश्चिम बाजू) मंत्रालयासमोर,मुंबई-३२ 

१३.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, १९ वा मजला, 
(पश्चिम बाजू), मुंबई 

१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५.आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 

१६. सर्व अपर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ,नाशिक. 

१८.संचाळक,अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,पमुंबई. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

२१. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२२.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

२३.सर्व सहसचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आ.वि.वि, 
मंत्रालय,मुंबई. 

२४. नियोजन विभाग (का-१४११)/ वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

२५.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट -अ 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ करीता नियतव्यय वाटप 


चालु आर्थिक वर्षाचा आधारभुत नियतव्यय विचारात घेऊन जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२२-२३ करीता नियतव्यय मर्यादा-रू. १८५८.७८ कोटी 


जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे वाटप खालीलप्रमाणे दोन क्षेत्रात करण्यात येत आहे. 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्र आदिवासी उपयोजनाबाह्यक्षेत्र 
(टिएसपी--माडा--मिनी माडा) (८५%) (ओटिएसपी) (१५%) 
रुपये १५७९.९६ कोटी रुपये २७८.८२ कोटी 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्राचा नियतव्यय | आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राचा 
जिल्हानिहाय वाटप करताना आदिवासी क्षेत्रावर जिल्हानिहाय वाटप करताना १०० % 
आधारीत २०% व आदिवासी लोकसंख्येवर | लोकसंख्येवर आधारीत नियतव्यय 
आधारीत ८० % या प्रमाणात नियतव्यय निश्चित | निश्चित करण्यात आला आहे. या 
करण्यात आला आहे. सदर क्षेत्रामध्ये मुलभूत अंतर्गत वैयक्तिक व olefin 
सुविधा विषयक कामे तसेच वैयक्तिक लाभाच्या | लाभाच्या योजना हाती घेता येतील. 

योजना हाती घेता येतील. 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट -ब 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाचा एकूण जिल्हानिहाय नियतव्यय २०२२-२३ 

(रू.लाखात) 

अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव टिएसपी व माडा व मिनिमाडा टिएसपी एकूण 

एटीएसपी नियतव्यय नियतव्यय नियतव्यय 
q | मुंबइ उपनगर ॥ .०० A 00 ५७७.१६ ५७७.१६ 
२ | मुंबई शहर शि Lo 932.49 932.49 
३ | पालघर २७०८४.३६ foe 429.199 २७६१२.०७ 
४ ।ठाणे ५७५४.२१ २८८.२९ १३०२.११ ७३४४.६१ 
५ | रायगड ७६३.८७ १३२१.९९ १३१९ .७७८ ३४०५.६४ 
६ | रत्नागिरी ॥___ Lo ११२.४६ ११२.४६ 
७ | सिंधुदूर्ग 1_ शिळ ३८.५१ ३८.५१ 
८ | नाशिक २५०३५.१३ ८२०.१६ ३४५७.३३ २९३१२.६२ 
९ fl ८५७२.२७ [= १७५६.०९ | 9032.36 
qo | नंदूरबार २७४०४.५६ शिक ३८०.८४ २७७८५.४० 
११ | जळगांव १६०१.५८ शिक २९९०.१३ ४५९१.७१ 
१२ | अहमदनगर ३११४.५४ १६७.७७२ १४६९.३८ ४७५१.६४ 
१३ | पुणे २७८८.२६ ४३०.८८ १३६४.५६ ४५८३.७० 
१४ | सातारा शिकत = १६३.५८ १६३.५८ 
१५ | सांगली शिक शिक १०१.२० १०१.२० 
१६ | सोलापूर ॥ शकल ४२८.३० ४२८.३० 
१७ ल्हाप शिक शिकार १६६.७३ १६६.७३ 
उर्वरीत १०२११८.७८ ३०२९.०४ १६२९४.३८ | १२१४४२.२० 
महाराष्ट्र 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाचा एकूण जिल्हानिहाय नियतव्यय २०२२-२३ 


(रू.लाखात) 

अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव टिएसपी व माडा व मिनिमाडा टिएसपी एकूण 

एटीएसपी नियतव्यय नियतव्यय नियतव्यय 

१८ | बुलढाणा हीते ९६०.१७ ५०६.५३ १४६६.७० 
१९ | अकोला ee 00 £32.29 ४१०.१८ १२४९.०९ 
२० | वाशिम Le ,00 (034.20 ३२८.४६ १०६४.२६ 
२१ । अमरावती ६३९९.३० ९८४.६६ ७७१.२१ ८१५५.१७ 
२२ | यवतमाळ ७०७६.४५ १७३९.५७ १४५०.२० १०२६६.२२ 
२३ | नागपूर ११९९.२७ ११२३.४९ २०५०.२३ ४३७२.९९ 
२४ ।वर्धा | “| .०० ६८२.०० ७३२.२८ १४१४.२८ 
२५ | भंडारा Le ४४३.४८ ४१८.४१ ८६१.८९ 
२६ | गोंदिया ३७५३.६५ ४७८.६४ ५१७.६१ ४७४९.९० 
२७ । चंद्रपूर ६२२०.८६ १३२५.७८ ९५६.१९ ८५०२.८३ 
२८ | गडचिरोली १३७५२.८८ hoo 0 .00 २१०.८१ १३९६३.६९ 
विदर्भ ३८४०२.४१ ९३१२.५० ८३५२.११ ५६०६७.०१ 
२९ (| शिक .00 oe .00 ७९१.३६ ७९१.३६ 
३० | जालना केळ .०० बि .00 २२३२३.२९ २२३२३.२९ 
39 | बीड Lee .00 Le .00 920.82 920.82 
३२ | परभणी शिळ ee 223.63 223.63 
३३ | हिंगोली शिक .00 १५५७.१४ ३१४.५७ १८७१.७१ 
३४ | नांदेड २४५४.४४ ११२१.९९ ९७५.४९ ४५५१.९२ 
३५ । उस्मानाबाद ॥__ .०० Lo | .०० १९८.९३ १९८.९३ 
३६ लातुर शिळ. .०० शिक .०० ३१७.३३ ३१७.३३ 
मराठवाडा २४५४.४४ २६७९.१३ ३२३५.२२ ८३६८.७९ 
एकुण राज्य १४२९७५.६३ १५०२०.६७ २७८८१.७० | १८५८७८.०० 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट-क 
ऊ टिएसपी व माडा व एकूण 
अ.क्र प्रकल्पाचे नांव जिल्ह्याचे नाव ओटिएसपी 
व एटीएसपी मिनिमाडा क नियतव्यय 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे 
Ea डहाणु १५३८४.३२ ०.०० ५२७.७१ १५९१२.०३ 
पालघर 
Q जव्हार ११७००.०४ 0.00 | | 0.00 | ११७००.०४ 
३ | झाहापूर ठाणे ५७५४.२१ २८८.२९ | १३०२.११ ७३४४.६१ 
रायगड ७६३.८७ १३२१.९९ | १३१९.७८ ३४०५.६४ 
पेण रत्नागिरी ०८०० | 000) 992.86 992.8 
४ 
सिंधुदूर्ग 9.00 | 0.00 32.49 ३८.५१ 
एकूण पेण ७६३.८७ १३२१.९९ | १४७०.७५ ३५५६.६१ 
पुणे २७८८.२६ ४३०.८८ | १३६४.५६ ४५८३.७० 
सातारा | one | ९.०० १६३.५८ १६३.५८ 
घोडेगाव 
4 सांगली ०.०० ०.०० १०१.२० १०१.२० 
कोल्हापूर | 8.00 | | 0.00 | १६६.७३ १६६.७३ 
एकूण घोडेगाव २७८८.२६ ४३०.८८ | १७९६.०७ ५०१५.२१ 
सोलापूर | 8.00 | | 00 ४२८.३० ४२८.३० 
सोलापूर i 
& उस्मानाबाद | 800 | | 0.00 | 982.83 482.83 
एकूण सोलापूर ९.०० ५.०० ६२७.२३ ६२७.२३ 
मुंबई § मुंबई उपनगर ०८०० ०८०० ५७७.१६ ५७७.१६ 
मुब मुंबई 
9 शहर ०८०० | 00 932.49 932.49 
एकूण मुंबई ०.०० ०.०० ७१५.६७ ७१५.६७ 
एकूण अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे ३६३९०.७० २०४१.१६ | ६४३९.५४ ४४८७१.४० 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 
८ नाशिक १४०७१.२८ ६०२.६४ | १९४१.१८ १६६१५.११ 
नाशिक 
९ कळवण १०९६३.८५ २१७.५२ | १५१६.१५ १२६९७.५२ 
| 90 नंदूरबार , १४२९८.१८ | 0.00 | 320.28 १४६७९.०२ 
नंदूरबार 
oat तळोदा १३१०६.३८ | 0.00 | | 0.00 | १३१०६.३८ 
१२ | धुळे धुळे ८५७२.२७ | eee | १७५६.०९ १०३२८.३६ 
१३ । यावल जळगांव १६०१.५८ ०.०० २९९०.१३ ४५९१.७१ 
१४ । राजूर अहमदनगर ३११४.५४ १६७.७२ | १४६९.३८ ४७५१.६४ 
एकूण अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक ६५७२८.०८ ९८७.८८ | १००५३.७७ ७६७६९.७३ 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


व टिएसपी व माडा व एकूण 
अ.क्र प्रकल्पाचे नांव जिल्ह्याचे नाव whch मिनिमाडा ओटिएसपी ed 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती 
१५ | धारणी अमरावती ६३९९.३० ९८४.६६ ७७१.२१ ८१५५.१७ 
१६ । पांढरकवडा ६१०३.०३ ४४१.८० ७८९.०१ ७३३३.८४ 
यवतमाळ 
१७ । पुसद ९७३.४२ १२९७.७७ |  ६६१.१९ २९३२.३८ 
१८ । किनवट नांदेड २४५४.४४ ११२१.९९ ९७५.४९ ४५५१.९२ 
बुलढाणा | 0.00 | ९६०.१७ | ५०६.५३ १४६६.७० 
a अकोला अकोला शकय ८३८.९१ | $90.9¢ १२४९.०९ 
वाशिम | 0.00 | ७३५.८० | 322.88 १०६४.२६ 
एकूण अकोला | 0.00 | २५३४.८८ | 9284.99 3020.04 
परभणी | 0.00 | | 0.00 | 223.3 २२३.६३ 
कळमनूरी नाली 
२० हिंगोली | 0.00 | 9449.98 398.40 9199.99 
एकूण कळमनूरी | 0,00 | 9440.98 | 432.20 2084.38 
औरंगाबाद | 0.00 | | 0.00 | (9 9.3§ (99.3 
yaa जालना | 0.00 | | 0.00 | २३३.२९ २३३.२९ 
औरंगाबाद 
२१ बीड | 0.00 | | 0.00 | 920.82 १८०.६२ 
लातुर | 0.00 | | 0.00 | 390.33 390.33 
एकूण औरंगाबाद | 0,00 | | 0.00 | 9422.0 9422.0 
एकूण अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती १५९३०.१९ ७९३८.२४ | ६५०२.८७ ३०३७१.२९ 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर 
२२ «| नागपूर नागपूर ११९९.२७ ११२३.४९ | २०५०.२३ ४३७२.९९ 
२३ ।वर्धा वर्धा | 0.00 | ६८२.०० | 932.22 १४१४.२८ 
२४ | भंडारा भंडारा | 0.00 | ४४३.४८ | ४१८.४१ ८६१.८९ 
२५ | देवरी गोंदिया ३७५३.६५ ४७८.६४ ५१७.६१ ४७४९.९० 
२६ । चंद्रपूर aay 3820.29 ८२८.३४ |  ५९६.५१ ४९१२.०५ 
२७ | चिमूर २७३३.६५ ४९७.४४ | ३५९.६८ ३५९०.७८ 
२८ | अहेरी २९६३.४४ | 0.00 | ४.८४ २९६८.२८ 
२९ । भामरागड गडचिरोली ४०३५.८५ | 0.00 | | 0.00 | 8034.24 
३० | गडचिरोली ६७५३.५९ | 0.00 | 204.89 ६९५९.५६ 
एकूण अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर २४९२६.६६ ४०५३.३९ | ४८८५.५३ ३३८६५.५८ 
एकुण राज्य १४२९७५.६३ १५०२०.६७ | २७८८१.७० | १८५८७८.०० 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट-ड 


“पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध निधी” योजनेकरीता निश्चित नियतव्यय 


(रू. लाखात) 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव प्रस्तावित करावयाचा नियतव्यय 
ल्न नंदुरबार ६२१४.४८ 
२ पालघर ५९३६.३० 
३ नाशिक ५५८६.२० 
8 गडचिरोली २०४२.४२ 
4 धुळे १७२४.५५ 
न अमरावती १३७०.२४ 
७ ठाणे १०८८.१७ 
८ यवतमाळ ६६३.६२ 
९ अहमदनगर ५४८.१० 
व्यि ० पुणे ४८५.४८ 
| q नांदेड ४०१.३६ 
१२ जळगाव ३९०.४३ 
१२ चंद्रपुर ३३७.२४ 
एकूण २६७८८.५९ 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट-इ 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ नियतव्यय वाटपाबाबत 
मार्गदर्शक सुचना. 
१. सन २०२२-२३ करीता जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम प्रारुप 


आराखडा तयार करताना नियतव्यय वाटप करण्याकरीता आदिवासी विकास विभागाच्या 
दि.२५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे 
वर्गीकरणानुसार उपविकास क्षेत्राचा समावेश गाभा क्षेत्र व बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये करण्यात 
यावा व याकरीता जिल्हयास प्राप्त नियतव्ययांपैकी अनुक्रमे ३/४ व १/४ या प्रमाणात 
नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात यावा. 


गाभा क्षेत्र (एकूण नियतव्ययाच्या ३/४) बिगर गाभा क्षेत्र (एकूण नियतव्ययाच्या १/४) 
१.मागासवर्गीय कल्याण (विशोष क्षेत्र) १.नगर विकास 
२. ग्रामविकास २.पर्यटन व वन पर्यटन 


३.कृषी,फलोत्पादन, पश्ुसंवर्धन,मत्स्यसंवर्धन, | ३.सहकार व वस्त्रोद्योग 
वने 


४.शालेय शिक्षण, क्रोडा व युवक कल्याण, | ४.वैद्यकौय शिक्षण 
उच्च व तंत्र शिक्षण व कौशल्य विकास 


५. ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता ५. जलसंपदा 


६. आरोग्य ६.रस्ते व पुल विकास, सार्वजनिक बांधकाम 


७. महिला व बालविकास- पोषण, अंगणवाडी | ७. Sart gd Gut 


बांधकाम 
८.जलसंधारण/लघुपाटबंधारे. ८.नाविण्यपूर्ण योजना, मुल्यमापन व 
संनियंत्रण 
२. जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करतांना आदिवासी उपयोजना क्षेत्राखाली 


अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासह माडा व मिनीमाडा क्षेत्रामध्ये पायाभूत विकासाची 
कामे तसेच वैयक्‍तीक/कौटुंबिक लाभाच्या कामांकरीता तरतूद निश्चित करण्यात यावी. 
याशिवाय आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रामध्ये वैयक्‍तीक / कोटुंबिक लाभाच्या 
योजनेकरीता तरतूद स्वतंत्रपणे दाखविण्यात यावी व त्या अंतर्गत क्षेत्रनिहाय खर्च 
स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


३. जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ अंतर्गत योजनांची निवड व 
नियतव्यय वाटप करताना खालील मार्गदर्शक सुचना विचारात घेण्यात याव्यात. 
१) कामांची निवड - 
|. कामनिहाय नियोजन होण्यासाठी जिल्हा योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांची 
यादी व त्यावरील खर्चाचा तपश्ञील प्रस्तावा सोबत जोडावा. तसेच सदर माहिती 
योजना प्रणाली (MP-SIMS) मध्येही भरण्यात यावी. सामान्यत: कोणत्याही योजनेला 
त्या योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे निश्चित असल्याशिवाय नियतव्यय ठेवण्यात येवू 
नये. 

॥.जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येणारी कामे २ वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करणे 
आव्यक आहे. त्यादृष्टीने कामाचे नियोजन तसेच निधीची तरतूद करण्यात यावी. 
योजनेचा आराखडा तयार करताना चाळू कामांच्या उर्वरीत खर्चाच्या तरतूदीबाबत 
प्राथम्याने विचार करण्यात यावा. अपूर्ण कामांमध्ये ७५% व त्यापेक्षा अधिक पूर्ण, ५०% 
ते ७४% पूर्ण आणि ५०% पेक्षा कमी पूर्ण असे वर्गीकरण करुन त्याक्रमाने कामे पूर्ण 
करण्याचे नियोजन करावे, जेणेकरुन वितरीत निधी अखर्चीत राहणार नाही. 

.जिल्हा आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामे पूर्ण 
करण्यासाठी लागणारा निधी वजा करुन उर्वरीत नियतव्यय रक्कमेच्या दीड पट 
रक्कमेच्या मर्यादेतीलच नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात यावीत. नवीन कामे/ 
बांधकामांचा समावेश योजनेत करण्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता असल्याची खात्री 
करावी. 
२) नाविन्यपूर्ण योजना- 
आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२०.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयामधील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात यावेत. यासाठी जिल्ह्याकरीता 
उपलब्ध एकूण नियतव्ययाच्या कमाल २ टक्के तरतूद करण्यात यावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत केंद्र अथवा राज्यस्तरावर सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही 
योजनांना नाविन्यपूर्ण योजनांमधून तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येवू नये. नाविन्यपूर्ण 
किंवा अन्य अबांधीळ स्वरूपातील निधीच्या माध्यमातून अस्तित्वात असलेल्या 
योजनांमधून न करता येणाऱ्या कामांसाठी/ योजनांसाठी सदरचा निधी गॅप फिलींग 
म्हणून वापरण्यात यावा. सदर योजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याच्या 
अनुषंगाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात यावेत. याकरीता संबंधित प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी समन्वय अधिकारी म्हणून आवश्यक 
कार्यवाही करावी. 
३) मुल्यमापन व संनियंत्रण:- 
आदिवासी विकास विभागाच्या दि. १७.१२.२०१८ झासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासुन आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
मुल्यमापन, संनियंत्रण व उपयुक्तता तपासण्यासाठी एकुण नियतव्ययाच्या ०.५ टक्के 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


तरतुद करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आळेला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेस प्राप्त नियतव्ययाच्या ०.५ टक्के नियतव्यय प्रस्तावित करून 
विषयांकीत शासननिर्णयातील नमूद बाबीवर खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याकरीता जिल्हाधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास हे समन्वय अधिकारी असतील. 


. राज्याच्या महत्वपुर्ण योजनांना नियतव्यय प्रस्तावित करण्याच्या अनुषंगाने खालील 


सुचना विचारात घेण्यात याव्यात. 


१) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना - 


२ 


3 


8 


— 


— 


— 


भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी (टप्पा-१ व टप्पा- 
२) केवळ TX2oooy याच उपशीर्ष सांकेतांकाखाली जिल्हा आराखड्यामध्ये निधी 
प्रस्तावित करण्यात यावा. तसेच डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ही 
महिला व बालकांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना असल्याने जिल्हानिहाय मागणीनुसार 
तरतूद प्राधान्याने करण्यात यावी. 
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध निधी अनुदान योजना :- 

विभागाच्या दि. २०.०१.२०२१ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अबंध निधी (पेसा) ही योजना सन २०२१-२२ पासुन 
राज्यस्तरावरून जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आलेली आहे. तसेच सदरची योजना 
मा. राज्यपाल महोदय यांच्या अधिसूचनेनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याने 
त्यानुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात 
आलेला नियतव्यय “परिशिष्ट ड” प्रमाणे दर्शविण्यात आहे. तरी त्याप्रमाणे 
जिल्हास्तरावरून नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. 
“बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना” - 

कृषी विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०९.०८.२०१७ आणि दि.३०.१२.२०१७ अन्वये 
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आळी असून सदर 
योजनांखालील अपेक्षित लाभार्थ्यांच्या प्रमाणात आवश्‍यक असलेला निधी यापुढे 
“बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना” अंतर्गत 1०३०००२ (TSP) FTD03Z0009 (01572) 
या उपशिर्षाखाली प्राध्यान्याने निधीची तरतूद करण्यात यावी.तसेच कृषी पुरक 
वैयक्‍तीक लाभाच्या योजनांसाठी प्राधान्याने तरतूद करण्यात यावी. 
पारधी विकास योजना- 

पारधी जमातीच्या विकासाकरीता, त्यांची जिल्ह्यातील लोकसंख्या विचारात घेवून 
त्या प्रमाणात त्यांच्या विकासासाठी असलेल्या कार्यक्रमांसाठी आवश्‍यक तरतूद 
प्राधान्याने आदिवासी उपयोजनेमध्ये समाविष्ट करावी. पारधी जमातीकरिता केलेल्या 
तरतुदीची योजनावार माहिती एका परिशिष्टात स्वतंत्ररित्या जोडून जिल्हा आदिवासी 


a 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


4 


ord 


&) 


घटक कार्यक्रमाच्या आराखड्याबरोबर शासनाला सादर करावी. राज्यस्तरीय 

बैठकीमध्ये याबाबत स्वतंत्ररित्या सादरीकरण करण्यात यावे. 

शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृह दुरुस्ती:- 

शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांच्या सुविधांबाबत वेळोवेळी न्यायालयीन 
प्रकरणे उद्भवतात. यानुषंगाने न्यायालयाने सुध्दा आश्रमशाळा व वसतीगृहांना 
प्राथम्याने मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिळेले आहेत. तसेच वॉश कार्यक्रमांतर्गत 
पाणीपुरवठा, शौचालय दुरूस्ती, स्नानगृह दुरूस्ती अशी कामे सर्व आश्रमशाळांमध्ये 

पूर्ण करावयाची आहेत. त्या बाबींचा विचार करता ज्या शासकीय आश्रमशाळा व 

वसतीगृहांना जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो 

त्यांना एकुण सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत तसेच त्यांच्या एकुण निधी मागणीस 
अनुसरून प्राथम्याने व जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. 

रस्ते व पूल- 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आश्रमशाळा/ वसतीगृहे, आदिवासी पाडे/ 
वाड्या/ गावे यांकरीता जोडरस्ते व दर्जोन्नती यांना प्राधान्य देण्यात यावे. या करीता 
खालील मार्गदर्शक सुचना विचारात घेण्यात याव्यात. 

i. आदिवासी क्षेत्रातील रस्त्यांच्या कामामध्ये फक्त लिंकरोड म्हणजे मुख्य 
रस्त्यापासून गाव जोडणाऱ्या रस्त्यांचा समावेश असावा. त्यामध्ये फक्त सी.डी. 
वर्क्स, लहान पूल, व लहान ART यांचा समावेश असावा. आदिवासी 
लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसारची गांवे घेण्यात यावीत. रस्ते जोडण्याच्या 
कार्यक्रमात बारमाही रस्ते कार्यक्रमाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. शिवाय, ज्या 
आश्रमशाळांना/ प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्रांना जोडरस्ते नाहीत तेथील 
कामांना अग्रक्रम द्यावा. जिल्हा रस्ते, रस्त्यांचे रुंदीकरण, स्टेट हायवे इ. साठी 
आदिवासी घटक कार्यक्रमातून निधी देण्यात येऊ नये. 

ii. आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्रात माहे मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण करावयाच्या 
जिल्हानिहाय अर्थसंकल्पीत झालेल्या रस्त्यांसंदर्भात व सन २०२२-२३ मध्ये 
करावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम सुरुवातीस निश्चित करण्यात यावा तसेच 
प्राध्यान्य क्रमानुसार नविन कोणती कामे यादीत घ्यावयाची आहेत त्यास लागणारा 
निधी याबाबत स्वतंत्र विवरणपत्र देण्यात यावे. 


७) शासकीय निवासी/कार्यालयीन इमारती बांधकाम दुरूस्ती -: 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.१९.०९.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना योजनेप्रमाणे 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतर्गत फक्त अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्ह्यासाठी 
शासकिय निवासी इमारती व कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम हाती घेता येईल. 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


प. आदिवासी उपयोजनेमधून आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विकास 
कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना व संसद आदर्श ग्राम योजनाकरिता जिल्हा आदिवासी उपयोजनेतुन 
तरतूदी ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी नियतव्यय देण्यात येऊ नये. 
यासाठीचा नियतव्यय सर्वसाधारण योजनेतून उपलब्ध करुन घेण्यात यावा. 

६. "मागासवर्गीयांचे कल्याण" (विशेष as या विकासशिर्षाखाली येणाऱ्या 
जिल्हास्तरावरील योजनांना आवश्‍यक नियतव्यय प्राधान्याने उपलब्ध करून घेण्यात यावा. 

७. जिल्हयातील संवेदनशील/ दुर्गम तालुक्‍्यांकरीता इतर तालुक्यांपेक्षा वाढीव नियतव्यय 
प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात यावा. 

८. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये (52) मुलभूत सुविधाविषयक कामे तसेच वैयक्तिक 
लाभाच्या योजना हाती घेण्यात याव्यात. तथापि, जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रामध्ये 
(OTSP) ठरवून देण्यात आलेल्या नियतव्ययातून आदिवासींच्या फक्त वैयक्तिक अथवा कौटुंबिक 
लाभाच्या योजनांकरिता फलदायी व निवडक योजना हाती घेण्यात याव्यात. 

९. सर्व अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी नियोजन समितीने मान्य केलेल्या योजनांवरील 
प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित मासिक खर्चाचे विवरणपत्र संबंधित विभाग प्रमुख /प्रशासकीय 
विभागामार्फत आदिवासी विकास विभागास सादर करावे. 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


परिशिष्ट- ई 


सन २०२२-२३ चा जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करण्याचे वेळापत्रक 


अ.क्र. | कार्यवाही पूर्ण कार्यवाहीचा टप्पा पूर्ण करणे 

करावयाचा दिनांक 

१०/१२/२०२१ अंमलबजावणी अधिकारी यांचेकडून जिल्हा आदिवासी उपयोजना 
नियोजन समिती/ जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविणे व 
त्यांची MP-SIMS मध्ये नोंदणी करणे 

१५/१२/२०२१ प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे/योजनांचे एकत्रिकरण करुन जिल्हा 
आदिवासी वार्षिक योजनेचे प्रारुप तयार करणे. 

१६/१२/२०२१ ते जिल्हा आदिवासी उपयोजना नियोजन समिती/जिल्हा नियोजन 

१५/०१/२०२२ समित्यांनी आदिवासी उपयोजनेच्या प्रारुपास मान्यता देणे व 
राज्यस्तरीय बैठकीत प्रारुप आराखडा ठेवण्यासाठी शिफारस करणे. 


२०/०१/२०२२ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आदिवासी विकास विभागाकडे जिल्हा 
योजनांचा प्रारूप आराखडे पाठविणे. 


२१/०१/२०२२ ते मा.मंत्री (आदिवासी) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैठकीत 
जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रतिनिधींबरोबर जिल्हानिहाय चर्चा 
करुन जिल्हा वार्षिक योजनेस अंतिम स्वरुप देणे. 

०५/०२/२०२२ मा.मंत्री (आदिवासी) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैठकीत 
जिल्हानिहाय प्रारूप आराखडे अंतीम झाल्याप्रमाणे प्रस्तावित 
नियव्ययाची माहिती अर्थसंकल्पिय अंदाज व वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) भरणे. 


३१/०१/२०२२ 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


विवरणपत्र - १ 


प्रारुप वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ च्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा गोषवारा. 


जिल्हा :- (रुपये लाखात) 
अ.क्र.  क्षेत्र/उपक्षेत्र | अंमलबजावणी सन २०२०-२१ सन २०२१-२२ सन २०२२-२३ 
अधिकारी 
मंजूर । प्रत्यक्ष मंजूर अपेक्षित | अंमलबजावणी कमाल आर्थिक त्यापैकी 
नियतव्यय | खर्च | नियतव्यय | खर्च अधिकाऱ्यांनी मर्यादेनुसार प्रस्तावित | भांडवली 
प्रस्तावित केलेला | केलेला नियतव्यय खर्च 
नियतव्यय 
1१ | २ ३ 1 ४. | ५ ६ | oO ८ ९ | 9 | 
za पीक संवर्धन 
२ | फलोत्पादन 
3 
8 
एकूण 


टिप :- 9) वरील स्तंभ २ मध्ये परिशिष्ट “इ” मध्ये दर्शविलेल्या गाभा क्षेत्र व बिगर गाभा क्षेत्रातील उपक्षेत्रे घ्यावीत. 

२) सन २०२१-२२ चा मंजूर नियतव्यय आदिवासी विकास विभागाने काढलेल्या जिल्हा वार्षिक घटक कार्यक्रम / वित्त विभागाचे प्रकाशन 
परिशिष्ट “ ग ” पुस्तकात दर्शविल्याप्रमाणे असावा. 
3) स्तंभ ९ ची एकूण बेरीज परिशिष्ट “ब” मध्ये जिल्ह्यास दिलेल्या निश्चित कमाल नियतव्यय मर्यादेत असावी. 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


विवरणपत्र-२ 
प्रारुप वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०२२-२३ च्या विकास क्षेत्रामधील योजना/ प्रकल्प यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय आणि भौतिक उदिष्टे 
अ.क्र. | विकासक्षेत्र/ | प्रशासकीय सन २०२१-२२ सन २०२२-२३ भौतिक उद्दिष्टे/साध्य 


उपक्षेत्र/ विभाग व 
योजनेचे/ । अंमलबजावणी 
प्रकल्पाचे अधिकारी 


मंजूर | अपेक्षित । अंमलबजावणी कमाल बाब | परिमाण | २०२१-२२ | २०२२-२३ 
नियतव्यय | खर्च अधिकाऱ्यांनी आर्थिक 
प्रस्तावित केलेला | मर्यादेनुसार 
नियतव्यय प्रस्तावित 
केलेला 
नियतव्यय 


111111१ "न 


त क. 


a 
टिप :-१) स्तंभ ४ ची एकूण 2029-22 च्या आदिवासी विकास विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या नियतव्ययाच्या प्रमाणात आकडेवारी 
असावी. 


२) स्तंभ ७ ची एकूण जिल्ह्याला दिलेल्या सिलिंग इतकी असावी. 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन परिपत्रक, क्रमांकः टिएसपी-२०२१/प्र.क्र.१२२/का.६ 


विवरणपत्र-३ 
विदर्भ, मराठवाडा व कोकण या विभागांच्या जलद विकासासाठी कालबध्द कार्यक्रमांसाठी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय 


(रुपये लाखात) 
कार्यक्रमाचे नांव २०२१-२२ २०२२-२३ 


ae 
व| ३ [३ ४ | ५ |. ६ 68 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


